मंत्रालयीन विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या कार्यालयातील सहायक कक्ष 
अधिकारी यांचे सन २०२१ मधील सेवाप्रवेशोत्तर 
प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२१/प्र.क्र.४१/का.१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०७ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा- 
१) शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप-२०२१/प्र.क्र.४१/का.१७, दि. ०६ ऑगस्ट, २०२१. 


शासन परिपत्रक- 

सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा २०२१ च्या प्रशिक्षणासाठी सर्व 
प्रशासकीय विभागांकडून पात्र उमेदवारांचे अर्ज संदर्भिय दि. ०६ ऑगस्ट, २०२१ च्या परिपत्रकान्वये 
मागविले होते. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कार्यालय यामधील 
सहायक कक्ष अधिकारी यांचे सन २०२१ मधील सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण वर्ग दिनांक २० सप्टेंबर, 
२०२१ ते १२ नाव्हेंबर, २०२१ या कालावधीत परिषद सभागृह, सहावा मजला, मंत्रालय, मुंबई येथे 
आयोजित करण्यात येत आहेत. 


२. प्रशासकीय विभागांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे सदर प्रशिक्षण वर्गात प्रवेश 
देण्यात आलेल्या प्रशिक्षणार्थ्यांची नावे सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये दर्शविण्यात आली आहेत. 


करण्यात आले आहेत. 


३. सर्व मंत्रालयीन विभाग आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कार्यालयास विनंती करण्यात येते 
की, त्यांनी सदरहू परिपत्रक तातडीने सर्व संबंधित प्रशिक्षणार्थींच्या (प्रतिनियुक्तीवर / रजेवर 
असलेल्या / अन्य विभागातून बदली होवून आलेल्या प्रशिक्षणार्थींसह ) निदर्शनास आणावे व त्यांची 
स्वाक्षरी घेवून ते कागदपत्र आपल्या अभिलेखात जतन करुन ठेवावेत. महाराष्ट्र शासन दुय्यम 
मंत्रालय सेवा ( सहायक ) सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा नियम,१९७७ मधील नियम १४ नुसार 
संबंधित उमेदवारांस दिनांक २० सप्टेंबर, २०२१ पासून सुरु होणाऱ्या सदरहू प्रशिक्षण वर्गास उपस्थित 
राहण्यासाठी आवश्‍यक परवानगी द्यावी. 


४. प्रशिक्षणास प्रवेश दिलेल्या उमेदवारांस अभ्यासासाठी आवश्‍यक असलेली विहित पुस्तके 
संबंधित विभागांनी कृपया उपलब्ध करुन द्यावीत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२१/प्र.क्र.४१/का.१७ 


६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०९०७१६०३५२०४०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Rajendra 9 
Pandurang Wagh « 


(राजेंद्र वाघ) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
महाराष्ट्र शासन 


१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई ( पत्राने ) 

२. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 

३. श्री. प्रकाश साबळे, सह सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. श्री. ना.रा. थिटे, उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

५. श्री. संतोष रोकडे, अवर सचिव, कौड़ाल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२, 

६.  श्री.आ.अ.लोपिस, से.नि. अवर सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२, 

७. श्रीम. आरती शां. देसाई, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
श्री.सरोज देशपांडे, कक्ष अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२, 

९. श्रीम. गीता यादव, कक्ष अधिकारी, उपसभापती कार्यालय, विधानभवन, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 

१०. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२१/प्र.क्र.४१/का.१७ 


(शासन परिपत्रक क्रमांक : सेप्रप-२०२१/प्र.क्र.४१/का-१७, दिनांक ०७ सप्टेंबर, २०२१ सोबतचे 
सहपत्र) 
सहायक कक्ष अधिकारी सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा २०२१ च्या प्रशिक्षण वर्गासाठी प्रवेश देण्यात 
आलेल्या उमेदवारांचा तपशील. 
अ.क्र उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
१ श्री. विनायक उत्तम पाटील महिला व बाळ विकास विभाग 
२ श्रीम. वरदा भवनेश्वरकुमार गेरा उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
3 श्री. संतोष दिनकर इंगळे oie’ विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
8 श्री. पवन डिगंबर खलाणे कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
५ श्री. अजय रामचंद्र गावडे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
६ श्री. अमोल दिलीप शिरुडकर नगर विकास विभाग 
श्री. अमित देविदासराव मोरे नगर विकास विभाग 
श्री. नंदू धनराज बागुल नगर विकास विभाग 
g श्रीम. तेजस्विनी राजाराम भांगे नगर विकास विभाग 
१० श्री. क्रतुराज शिवाजी निकम नगर विकास विभाग 
११ श्रीम. शितळ शिवाजी भाबड नगर विकास विभाग 
१२ श्री. हर्षल प्रभाकर पाटील अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
१३ श्री. निखिल व्यंकटराव पाटील अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
१४ श्रीम. लिनता रतिराम डोथे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
१५ | att. दिनेश विजय आपटे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
१६ श्रीम. विद्या सुबराव घागरे कृषि व पदूम 
१७ । श्रीम. आश्विनी हनुमंत नरवडे कृषि व पदूम 
१८ | it. गौरव नानाजी चव्हाण कृषि व पदूम 
१९ श्री. राहाल कमलाकर सावंत कृषि व पदूम 
२० श्री. प्रफुल पांडुरंग खेडेकर कृषि व पदूम 
२१ श्री. योगेश बापूसाहेब कांबळे कृषि व पदूम 
२२ श्री. सचिन गोविद बोले कृषि व पदूम 
२३ श्रीम. कांचन काशिनाथ पवार कृषि व पदूम 
२४ श्री. इंद्रजित नानासाहेब घुले कृषि व पदूम 
२५ श्री. नारायण कल्याण डोळस सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
२६ श्री. निसार मुसा पठाण सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
२७ श्री. राहुल विरभान मोरे सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
२८ | श्री. सुदर्शन भिमराव शिंगाडे सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
२९ | A. अनिल त्र्यंबक चौधरी संसदीय कार्य विभाग 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२१/प्र.क्र.४१/का.१७ 


अ.क्र. उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
३०  । श्रीम. सहिना हसीना गौसमहंमद संसदीय कार्य विभाग 
मुजावर 
३१ श्री. विनायक वसंतराव गुरव मृद व जलसंधारण विभाग 
३२ श्रीम. आझा सिध्दू धनगर मृद व जलसंधारण विभाग 
३३ श्रीम. राधा रामजी ढाकरे मृद व जलसंधारण विभाग 
३४  । श्रीम. निलिमा WAST जगताप मृद व जलसंधारण विभाग 
३५  । श्री. पांडुरंग सदानंद कांबळी मृद व जलसंधारण विभाग 
३६ श्री. ललित चिंतामण मौळे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
३७ श्री. अभिषेक राजेंद्र गाडवे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
३८ श्री. रघुविर प. नाईक शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
३९ श्रीम. श्वेता अशोक घोटकर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
४० श्री. प्रशांत दडारथ पाटकर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
४१ श्री. लक्ष्मण महादेव कसेकर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
४२ श्रीम. भाग्यश्री आण्णसाहेब भोर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
४३ श्री. केलास दामोधर खेडेकर अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
By श्री. शंकर भगवान घुले उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
४५ श्री. महेश नरसिंग बेडगे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
४६ श्री. Tarde रामा ढोणे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
४७ श्री. संतोष Berd पाटील उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
४८ | ST. शुभांगी दिनकर सानप उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
४९ श्री. भालचंद्र काशिनाथ पालव उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
५० श्री.विजय महादेव बावकर उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
५१ श्रीम. सिमा भगवान हरकळ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
५२ श्री. रविकिरण रामदास गोरे उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
५३ श्री. अमित अनिल पाटसकर उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
५४ श्रीम. कल्याणी महादेव साळुके आदिवासी विकास विभाग 
५५ श्रीम. हौलजा कैलाश बाबर आदिवासी विकास विभाग 
(श्रीम. हौळजा रामनाथ कदम) 
५६ श्री. राहुल शिवराम मोरे आदिवासी विकास विभाग 
५७ श्रीम. सोनम द. बाणे विधि व न्याय विभाग 
५८ | श्रीम. श्रुती प्रकाश नळकांडे विधि व न्याय विभाग 
५९ श्री. शुभम राजेंद्र जोशी विधि व न्याय विभाग 
६० श्री. वैभव शरद पवार विधि व न्याय विभाग 
६१ श्री. सुहास आप्पासाहेब मगदूम विधि व न्याय विभाग 
६२ श्री. गंगाराम लक्ष्मण साबळे विधि व न्याय विभाग 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२१/प्र.क्र.४१/का.१७ 


अ.क्र. उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
&3 श्री. येमाजी गोविद धुमाळ पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
६४ | atl. विजय अशोक काळे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
६५ | ait. शुभम अशोकराव घुगे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
&& श्रीम. कोमल किसन सावत पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
६७ श्री. कमलाकर बाबुराव दाडगे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
६८ श्रीम. पुर्वा प्रमोद चव्हाण सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
६९ | St. आकार शांकर ढोले पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
७० श्री. अजित हणमंत दिवटे ग्राम विकास विभाग 
७१ श्री. विलास दयाराम डहाळे ग्राम विकास विभाग 
७२ श्रीम. सोनाली रामचंद्र आळदर ग्राम विकास विभाग 
७३ श्री. सतिश व्यंकटराव पवार नियोजन विभाग 
७४ __ श्रीम. मनिषा विश्वंभर कदम नियोजन विभाग 
७५ श्रीम. पूजा भगवान गोरे नियोजन विभाग 
७६  । श्री. कमलेश विलास जऱ्हाड नियोजन विभाग 
७७ श्री. योगेश लक्ष्मण पाटील नियोजन विभाग 
७८ श्रीम. शर्मिला सचिन कदम सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

(श्रीम. शर्मिला बलवंत राणे) 

७९ श्री. अमोल दिपक सस्कर सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
co श्री. मधुकर चा. गोडसे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
८१ | श्रीम. प्रिया विनायक कुलकर्णी सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
८२ श्री. मंगेश वसंत सुर्व सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
८३ | al. धनराज मोहनराव कांबळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
८४ | श्रीम. श्रध्दा शंकरराव कुरुलकर सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
८५ | ait. रेश्मा महादेव चौगुले सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
८६ श्री. रविंद्र राजकुमार घोंगडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
८७  । श्री. विशाल पद्माकर देवरे सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
८८ | att. संभाजी सर्जेराव माने सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
८९ | श्री. अजय शंकर राऊत महसूल व वन विभाग 
९० श्री. केतन सुरेश नवले महसूल व वन विभाग 
९१ श्री. अमृत अशोक पाटील महसूल व वन विभाग 
९२ श्री. श्यामसुंदर सुदाम चेपटे महसूल व वन विभाग 
९३ श्री. शुभम भगवान गायकवाड महसूल व वन विभाग 
९४ श्री. स्वप्नील लक्ष्मण चौगुले महसूल व वन विभाग 
९५ श्रीम. राजश्री राम भोसले महसूल व वन विभाग 
९६ | TA. जया कालिदास कावले महसूल व वन विभाग 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२१/प्र.क्र.४१/का.१७ 


अ.क्र. उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
९७ श्री. महेश अशोक लोळे महसूल व वन विभाग 
९८ | Sih. सोनाली विष्णु धोत्रे महसूल व वन विभाग 
९९ श्री. संदिप सुखदेव कदम महसूल व वन विभाग 
| doo | श्रीम. उज्वला दत्तात्रय औताडे महसूल व वन विभाग 
| 909 श्रीम. नियती बा. परब महसूल व वन विभाग 
१०२ | ait. दिपक प्रभाकरराव चोपडे महसूल व वन विभाग 
१०३ | att. ओमकार सतीडा भिवडे महसूल व वन विभाग 
१०४ | श्रीम. करिश्मा करीम मुलाणी गृह विभाग 
१०५ | श्री. जगदीशा श्रीधरराव मढवे गृह विभाग 
१०६ श्री. गोकुळ बापू बोरसे गृह विभाग 
१०७ | Sit. बळीराम रा. वर्मा गृह विभाग 
१०८ | श्री. प्रतिक अंबादास भुजबळ गृह विभाग 
१०९ | श्रीम. हमिका उमेश मळेकर गृह विभाग 
| 990 | श्रीम. पुनम वैजनाथ देवगुणे गृह विभाग 
१११ | श्री. सोपान भाऊसाहेब पंडीत गृह विभाग 
११२ | श्री. यशवंत निळोबा थोरात गृह विभाग 
११३  । श्रीम. राणी गहिनीनाथ कुडके इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
११४ श्री. विशाल प्रकाश जाधव इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
११५ | श्री. विलास यशवंत गवळी इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
११६ । श्री. प्रविण कचेश्वर बोडके जलसंपदा विभाग 
११७ । श्री. शिवाजी ठकाराम चोभे जलसंपदा विभाग 
११८ | श्री. संदीप दत्तात्रय कोरडे जलसंपदा विभाग 
११९ | ait. प्रदिप सुधाकरराव खुरक्टे जलसंपदा विभाग 
१२० _ श्रीम. विद्या गणेश कुचेकर जलसंपदा विभाग 
१२१ | ait. संदीप सदानंद पाटील जलसंपदा विभाग 
१२२ | श्रीम. कोमल सुनिल सामंत जलसंपदा विभाग 
१२३ | श्रीम. संगिता गोपाल चौधरी जलसंपदा विभाग 
१२४ | श्रीम. आश्विनी शांकर चाटे जलसंपदा विभाग 
१२५ | श्री. विजय सुदाम गायकवाड जलसंपदा विभाग 
१२६ | SH. सोनाली रघुनाथ गावडे जलसंपदा विभाग 
१२७ | श्री. संदिप चंद्रकांत जाधव जलसंपदा विभाग 
१२८ श्री. अमोल मंगल जाधव जलसंपदा विभाग 
१२९ | Sil. रमाकांत श्रीमंत माळी जलसंपदा विभाग 
930 श्रीम. प्रियंका भास्कर मिसाळ जलसंपदा विभाग 
१३१ | श्री. दिग्विजय दिलीप पाटील जलसंपदा विभाग 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२१/प्र.क्र.४१/का.१७ 


अ.क्र. उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 

१३२ | श्री. हनुमंत भगवान शिंदे जलसंपदा विभाग 

१३३ | श्रीम. प्रीती समीर भाटकर सामान्य प्रशासन विभाग 

१३४ | श्री. सखाराम अनंत वंजारे सामान्य प्रशासन विभाग 

१३५ | श्री. संदेश रावसाहेब पवार सामान्य प्रशासन विभाग 

१३६ | श्रीम. जान्हवी रामचंद्र जानकर सामान्य प्रशासन विभाग 

१३७ | श्रीम. सीमा आबासो नाझीरकर सामान्य प्रशासन विभाग 

१३८ | श्री. मयुर शिवाजी गवारे सामान्य प्रशासन विभाग 

१३९ श्री. नील शांताराम परब सामान्य प्रशासन विभाग 

१४० _ श्री. अभिजित लक्ष्मीकांत पातकर सामान्य प्रशासन विभाग 

१४१ | श्रीम. सारिका अनिल चव्हाण सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
१४२ | श्री. निखिल नागनाथ भंडारे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
१४३ | ait. विवेक भगवान राणे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
१४४ | श्री. मनोज कोंडू वांगड सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


१४५ | श्री. शुभम गंगाधरराव बामणे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


१४६ | श्री. मनोज प्रकाश जाधव सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


१४७ | ait. श्रीराम पुरुषोत्तम फुलबांधे वित्त विभाग 

१४८ | श्रीम. मनाली महेंद्र कदम वित्त विभाग 

१४९ | Sta. मनिषा नवनाथ माळवे वित्त विभाग 

१५० _ श्री. ओमकार विजय केजळे वित्त विभाग 

१५१ _ | SHA. कल्याणी नवनाथ देवकर वित्त विभाग 

१५२ श्री. विकास कल्याण शिदे वित्त विभाग 

१५३ _ श्रीम. मंदोदरी आप्पासाहेब वाकडे वित्त विभाग 

१५४ श्री. रघुवीर विनायक सर्ज वित्त विभाग 

१५५ श्री. तुषार किशोर गंभीरे वित्त विभाग 

१५६ | it. नितीन दयपालसिग परदेशी वित्त विभाग 

१५७ । श्री. आनंद अशोकराव महाजन गृहनिर्माण विभाग 

१५८ | at. निलेश मारुती काकडे गृहनिर्माण विभाग 

१५९ _ श्री. प्रविण जगन्नाथ कुंजीर गृहनिर्माण विभाग 

१६० _ श्री. गौरव ब्रम्हा पवार वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
१६१ | at. अविनाश सुनिल ताम्हाणे वेद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
१६२ | i. अमोल प्रतापराव पाटील वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
१६३ _ | Sil. अपुल चेतराम नाईक वेद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
१६४ | श्री. मनोज अनंत राजेशिर्के वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
१६५ | Si. अनिल प्रल्हाद राठोड वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
१६६ श्री. आनंद महादेव शिदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२१/प्र.क्र.४१/का.१७ 


अ.क्र. उमेदवाराचे नाव विभागाचे नाव 
१६७ | श्री. महेंद्र शिवराम माने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१६८ | a. ज्ञानेश्वर दगडूबा गोगे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१६९ श्रीम. पूजा दि. सैतवडेकर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१७० श्री. क्रषीकेडा बापू परब महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१७१ | Sit. प्रकाश पुंडलिक चोरगे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१७२ | श्री. प्रमोद बाबाजी हरयाण महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१७३ | sit. अप्पासाहेब बिरा वगरे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
१७४ | श्री. सयाजीराव बाजीराव पारखे आदिवासी विकास विभाग 
१७५ | a. दिपक कृष्णा कांबळे महिला व बाल विकास विभाग 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२१/प्र.क्र.४१/का.१७ 


(शासन परिपत्रक क्रमांक : सेप्रप-२०२१/प्र.क्र.४१/का-१७, दिनांक ०७ सप्टेंबर, २०२१ सोबतचे सहपत्र) 


परिशगिष्ट“ब” ब” 


सहायक कक्ष अधिका-यांच्या सन २०२१ मधील सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण वर्गाचे वेळापत्रक 


तास पहिला तास दुसरा तास तिसरा तास 
वेळ सकाळी 90.300  । सकाळी ११.३०ते दुपारी १२.३० ते 
सकाळी ११.३० दुपारी १२.३० दुपारी १.३० 
व्याख्यात्यांचे नावा श्रीम. आरती देसाई | ana atte श्री. WHAT साबळे 
विषय क्रमांक प्रश्नपत्रिका क्र. १२) । प्रश्नपत्रिका क्र. 3(9) प्रश्नपत्रिका क्र. २(२) 
व्याख्यानांची संख्या १० १८ १२ 
व्याख्यानांचा दि. २० सप्टेंबर, २०२१ ते | दि. २० सप्टेंबर, २०२१ते । दि. २० सप्टेबर, २०२१ ते 
कालावधी दि. ०१ ऑक्टोबर, २०२१ | दि. १३ ऑक्टोबर, २०२१ । दि. ०५ ऑक्टोबर, २०२१ 
व्याख्यात्यांचे नावा श्री. ATT. थिटे श्रीम. सरोज देशपांडे । श्रीम. गीता यादव 
विषय क्रमांक प्रश्नपत्रिका क्र. 19)  । प्रश्नपत्रिका क्र. ४ प्रश्नपत्रिका क्र.३(२) 
व्याख्यानांची संख्या १४ PD ० १४ 
व्याख्यानांचा दि. ०४ ऑक्टोबर, २०२१ | दि. १४ ऑक्टोबर, २०२१ ते | दि. ०६ ऑक्टोबर, २०२१ ते 
कालावधी ते दि. २५ ऑक्टोबर, दि. २९ ऑक्टोबर, २०२१ | दि. २७ ऑक्टोबर, २०२१ 
२०२१ 
व्याख्यात्यांचे नाव श्री. संतोष रोकडे 
विषय क्रमांक प्रश्नपत्रिका क्र. २ (9) 
व्याख्यानांची संख्या ८ 
व्याख्यानांचा दि. १ नोव्हेंबर, २०२१ ते दि. 
कालावधी १२ नोव्हेंबर, २०२१ 


टिप :- शासकीय सुट्टीच्या दिवशी प्रशिक्षण वर्ग बंद राहतील. 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२१/प्र.क्र.४१/का.१७ 


(शासन परिपत्रक क्रमांक : सेप्रप-२०२१/प्र.क्र.४१/का-१७, दिनांक ०७ सप्टेंबर, २०२१ सोबतचे सहपत्र) 
प्रश्नपत्रिका, व्याख्यात्यांची नावे, विषय व व्याख्यानांची संख्या दर्शविणारे विवरणपत्र 


प्रश्नपत्रिका | भाग व्याख्यात्यांची नावे विषय व्याख्यानांची 
क्रमांक । क्र. संख्या 
| एक श्री. ना.रा. थिटे, उप (एक) कार्यनियमावली. १४ 
सचिव, मुख्यमंत्री (दोन )कार्यनियमावली अन्वये 
सचिवालय काढण्यात आलेले अनुदेश. 
(तीन )महाराष्ट्र विधानमंडळ नियम. 
दोन श्रीम. आरती देसाई, (एक) मुंबई नागरी सेवा वर्गीकरण आणि वि 
अवर सचिव, सेवाप्रवेश नियम. 


सामान्य प्रशासन विभाग. । (दोन) म.ना.से. (वर्तणूक) आणि 
म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम. 


२ | एक श्री. संतोष रोकडे, अवर (एक) शासनाच्या निरनिराळ्या ८ 
सचिव, कौशल्य विकास व | मंत्रालयीन विभागातील व जिल्हा 
उद्योजकता विभाग पातळीवरील रचना. 


(दोन) जनता व सामाजिक कार्यकर्ते 
यांच्याशी संबंध, शासनाची महत्वाची 


धोरणे आणि कल्याणकारी 
उपाययोजना. 
दोन श्री.प्रकाश साबळे, (एक) कार्यालयीन कार्यपध्दतीची १२ 
सह सचिव, नियमपुस्तिका, 
सार्वजनिक बांधकाम (दोन) वार्षिक प्रशासन अहवाल, 
विभाग. (तीन) अत्यंत गुप्त बाबी आणि गोपनीय 


माहिती व कागदपत्रे याबाबत घ्यावयाची 
खबरदारी आणि त्यांची सुरक्षितता याबाबत 
नियम. (विभागीय सुरक्षाविषयक सुचनांची 
नियमपुस्तिका) 

(चार) पुराभिलेख ठेवणे. 

(पाच) मा.संसद सदस्यांना आणि राज्य 
विधानमंडळ सदस्यांना महाराष्ट्र 
शासनाच्या कार्यालयांमध्ये सौजन्यपूर्ण 
वागणूक देण्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना. 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप २०२१/प्र.क्र.४१/का.१७ 


3 


Uh 


श्री.आ.अ.लोपिस, 

से.नि. अवर सचिव, 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग 


१. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम. 


१८ 


दोन 


श्रीम. गीता यादव, 
कक्ष अधिकारी, 
उपसभापती कार्यालय, 
विधानभवन. 


१. अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका. 


२. आकस्मिक खर्च नियमपुस्तिका. 


१२ 


श्रीम. सरोज देडापांडे, कक्ष 
अधिकारी, पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभाग 


१.टिप्पणी लेखन व मसुदा लेखन. 


a 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


